RNI No. MAHBIL / 2009 / 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ७ , अंक ४८ ] 

] 


गुरुवार , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर 
प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन मुंबई , दिनांक २३ डिसेंबर , २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक १ / ड - ९ / २०२१ . महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील पुढील सुधारणा उक्त नियमातील नियम २२५ च्या पोट - नियम ( ३ ) ला 
अनुसरुन , याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत : 

महाराष्ट्र 

विधानसभा नियमात सुधारणा 


नियम ६ 


१. महाराष्ट्र विधानसभा नियम ( यात यापुढे " उक्त नियम " ) यामधील नियम ६ मध्ये . 

( १ ) पोट - नियम ( १ ) मध्ये " निवडणूक घेण्यासाठी " हा मजकूर वगळून " मुख्यमंत्री यांच्या शिफारशीवरुन अध्यक्षाची निवड 
करण्यासाठी " हा मजकूर दाखल करण्यात यावा . 

( २ ) पोट - नियम ( २ ) मध्ये " अशारितीने ठरविलेल्या तारखेच्या अगोदरच्या दिवसाच्या मध्यान्हाच्या पूर्वी कोणत्याही वेळी 
कोणत्याही सदस्यास , " या मजकुरानंतर " निवडणुकीसाठी " या मजकुराऐवजी " अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी " हा मजकूर दाखल 


करण्यात यावा . 


- 


( ३ ) पोट - नियम ( २ ) च्या खंड ( ब ) नंतर पुढील परंतुक दाखल करण्यात यावे : 

" परंतु , सदस्याला स्वत : चे नाव सुचविता येणार नाही अथवा त्याचे नाव सुचविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला अनुमोदन देता 
येणार नाही अथवा एकाहून अधिक प्रस्ताव मांडता येणार नाहीत किंवा त्यांना अनुमोदन देता येणार नाही . " 

( १ ) 
भाग चार - क - ५६-१ 


॥ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


( ४ ) नियम ६ च्या पोट - नियम ( ३ ) ऐवजी पुढील पोट - नियम दाखल करण्यात येईल : 

( ३ ) ( अ ) कामकाज पत्रिकेत प्रस्ताव ज्याच्या नावावर असेल अशा सदस्याचे नाव पुकारण्यात आल्यानंतर , त्याला 
प्रस्ताव मांडता येईल अथवा मागे घेता येईल . आणि त्यावेळी त्याचे निवेदन तेवढया पुरतेच मर्यादित राहील , 

( ब ) जे प्रस्ताव मांडले गेले असतील व ज्यांना रीतसर अनुमोदन देण्यात आले असेल , असे प्रस्ताव ज्या क्रमाने 
मांडण्यात आले असतील त्याप्रमाणे ते एकामागून एक सभागृहापुढे ठेवण्यात येतील व आवश्यक वाटल्यास मत विभाजनाद्वारे 
त्यावर निर्णय घेतला जाईल . प्रस्तावाच्या मत विभाजनाच्या वेळी सम - समान मते पडल्यास उपाध्यक्ष , विधानसभेने ठरविलेली 
व्यक्ती किंवा संविधानाच्या अनुच्छेद १८० च्या खंड ( १ ) अन्वये नेमलेल्या व्यक्तीस , निर्णायक मत ( Casting Vote ) देण्याचा 
अधिकार असेल . 

( क ) कोणताही प्रस्ताव संमत करण्यात आल्यास अध्यक्ष पदावर असलेली व्यक्ती , नंतरचे प्रस्ताव पुढे न ठेवता , ज्या 
प्रस्तावाला संमती देण्यात आली असेल त्यात प्रस्तावित केलेला सदस्य अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर करील . 
( ५ ) नियम ६ चे पोट - नियम ( ५ ) , ( ६ ) व ( ७ ) वगळण्यात यावे . 


२. उक्त नियमांच्या नियम ७ मध्ये 


( १ ) " निवडणूक घेणे " या मजकूराऐवजी " निवड करणे " हा मजकूर दाखल करण्यात यावा . 
( २ ) " निवडणूक घेण्यासाठी " या मजकूराऐवजी " निवड करण्यासाठी " हा मजकूर दाखल करण्यात यावा . 
( ३ ) " निवडणुकीस " या शब्दाऐवजी " निवडीस " हा शब्द दाखल करण्यात यावा . 


राजेन्द्र भागवत , 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


३ 


MAHARASHTRA LEGISLATURE SECRETARIAT 
Vidhan Bhavan , Mumbai , dated the 23rd December , 2021 


NOTIFICATION 


> 


No.1 / D - 9 / 2021. - In pursuance of the provisions of sub - rule ( 3 ) of rule 225 of the Maharashtra 
Legislative Assembly Rules , the amendments to the said rules are hereby published : 
AMENDMENTS TO THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY RULES 

Rule 6 
1. In rule 6 of the Maharashtra Legislative Assembly Rules ( hereinafter referred to as " the 
said rules " ) , 

( 1 ) In sub - rule ( 1 ) , for words " for the holding of the election " the words " for electing the 
Speaker on the recommendation of the Chief Minister " shall be substituted . 
( 2 ) In sub - rule ( 2 ) , for the words " for election " coming after the portion " At any 

time 
before noon on the day preceding the date so fixed , any member may nominate another 
member " , the words " for electing the Speaker " shall be substituted . 

( 3 ) after clause ( b ) of sub - rule ( 2 ) , the following proviso shall be inserted : 

" Provided that , a member shall not propose one's own name or second a motion proposing 
member's own name or propose or second more than one motion . " ; 
( 4 ) For sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted : -- 

" ( 3 ) ( a ) A member , in whose name a motion stands on the list of business , may move 

withdraw the motion when called upon to do so and such statement shall be 
confined to that effect . 

( b ) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one 
in the order in which they have been moved and decided if necessary , by division . 
If equal number of votes are casted during division , the Deputy Speaker , a person 
determined by Legislative Assembly or a person appointed under clause ( 1 ) of Article 
180 of the Constitution of India , shall have the right to Casting Vote . 

( c ) If any motion is carried , the person presiding shall , without putting later 
motions , declare that the member , whose name is proposed in the motion which has 
been carried , has been elected as the ' Speaker ' . " 

( 5 ) Sub - rules ( 5 ) , ( 6 ) and ( 7 ) shall be deleted . 
2. In rule 7 of the said rules , - 

( 1 ) For the words " election " the words " selection " shall be substituted . 

( 2 ) For the words " for the holding of the election " the words " for the selection " shall be 
substituted . 

( 3 ) For the words " such election " the words " such selection " shall be substituted . 


or 


> 


> 


RAJENDRA BHAGWAT , 

Principal Secretary , 
Maharashtra Legislative Assembly . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004.EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


